दि.०१.११.२००५ पूर्वी पदभरतीची जाहिरात/ 
अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत 
दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या 
राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्र 
शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक : निवेयो-४२२४/प्र.क्र.६५/सेवा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक :- २२ एप्रिल, २०२४. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/सेवा-४, दि.०२.०२.२०२४. 
२) केंद्र शासनाच्या निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतन धारकांचे कल्याण विभागाचे पत्र 
क्र.५७/०५/२०२१-पी व पीडब्ल्यू (बी), दि.०३.०३.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र शासनाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्‍ती (Appointed) ज्या पदावर किंवा रिक्‍त जागेवर 
करण्यात आली आहे व ज्याची जाहिरात / भरतीची / नियुक्तीची अधिसूचना नवीन निवृत्तीवेतन योजना 
लागू करण्याच्या अधिसूचनेच्या दिनांकापूर्वी म्हणजेच दि.२२.१२.२००३ पूर्वी निर्गमित झाली आहे व जे 
दि.०१.०१.२००४ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत दाखल झाले आहेत व ज्यांना नवीन परिभाषित अंशदान 
निवृत्तीवेतन योजना लागू झाली, त्या केंद्र शासनाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी सेवा 
(निवृत्ती) नियम, १९७२ / २०२१ लागू करण्याचा एक वेळ पर्याय (One Time Option) देणेबाबत, केंद्र 
शासनाच्या निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतनधारकांचे कल्याण विभागाच्या संदर्भाधिन क्र.२ येथील कार्यालयीन 
ज्ञापनान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. 


२. केंद्र शासनाच्या उपरोक्त निर्णयाच्या धर्तीवर, राज्य शासनाच्या सेवेत जे अधिकारी / कर्मचारी 
दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त करण्यात आले आहेत. तथापि, त्यांची 
पदभरतीची जाहिरात / अधिसूचना दि.०१.११.२००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे. अशा राज्य शासकीय 
अधिकारी / कर्मचारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तिवेतनाचे अंडाराशरीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ व 
अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time 00॥0)) संदर्भाधिन क्र.१ 
येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेला आहे. या निर्णयानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
प्रशासकीय नियंत्रणाखाळील अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे अर्ज / विकल्प 
शासनास प्राप्त झाळेले आहेत. 

३. सदर अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, अधिसूचना क्रमांक ३७४ (9)/THh 
(१/२००४/तीन, दि.१५ सप्टेंबर, २००४ अन्वये, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-२००४ मध्ये, सरळसेवा 
भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या एकत्रित स्पर्धा परिक्षेच्या जाहिरातीद्वारे करण्यात आली आहे. सदर परीक्षा 


शासन आदेश क्रमांकः निवेयो-४२२४/प्र.क्र.६५/सेवा-१ 


शनिवार, दि.०५ फेब्रुवारी, २००५ व रविवार, दि.०६ फेब्रुवारी, २००५ रोजी घेण्यात आली होती. महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा- २००४ च्या मागणीपत्रानुसार, सन २००४ मध्ये सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात 
आलेल्या एकत्रित स्पर्धा परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या 
शिफारशीनुसार, उपरोक्त अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागात सहायक कार्यकारी अभियंता, 
गट-अ या पदावर सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन आदेश क्र.जीएबी-२००७/प्र.क्र.१९४/सेवा-२, 
दि.१४.०९.२००७ अन्वये नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 


४. सबब, सदर अधिकाऱ्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.०२.०२.२०२४ मधील तरतूदीनुसार, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंडठाराशीकरण) 
नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी 
लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे शासन आदेडा देण्यात येत आहेत:- 


शासन आदेड़ा :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत खालील विवरणपत्रात नमूद करण्यात आलेल्या अधीक्षक 
अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकाऱ्यांना वित्त विभागाच्या दि.०२.०२.२०२४ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील तरतूदीनुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियम, १९९८ व 
अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यात येत आहेत. 


अ. अधिकाऱ्याचे नांव व पदनाम मूळ कार्यालय अर्ज प्राप्त 
क्र. संवर्ग दिनांक 
१ | श्रीमती निता दिलीप ठाकरे, AEE | सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, । २८.०२.२०२४ 
अधीक्षक अभियंता. गडचिरोली. 
२ | श्री. देवेंद्र सखाराम पवार, AEE | राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. ११.०३.२०२४ 
अधीक्षक अभियंता. 
३ | श्री. शामराव पांडुरंग कुंभार, AEE | सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, | १२.०३.२०२४ 
अधीक्षक अभियंता. कोल्हापूर. 
४ | श्रीमती संध्या wana | AEE | मुंबई बांधकाम मंडळ, चेंबर, मुंबई. | १९.०३.२०२४ 
सापटणेकर, अधीक्षक अभियंता. 


२. वरील अधिकाऱ्यांनी जुनीनिवृत्ती वेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय विहित 
मुदतीत सादर केलेला आहे. 


3. वित्त विभाग, शासन निर्णय, fé.02.02.2028 नुसार, वरील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या 
अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्यात येत असल्यामुळे त्यांचे नव्याने 
भविष्यनिर्वाह निधी (GPF) खाते तात्काळ उघडण्यात यावे. तसेच, सदर अधिकाऱ्यांचे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन 
प्रणाली (NPS) मधील खाते बंद करुन, त्यातील कर्मचाऱ्याच्या हिऱ्याची रक्‍कम देय / अनुज्ञेय व्याजासह 
संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नव्याने उघडण्यात आलेल्या भविष्यनिर्वाह निधी खात्यात जमा करावी. 


४. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन (NPS) खात्यातील राज्य शासनाच्या हिऱ्याची 
रक्कम देय / अनुज्ञेय व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः निवेयो-४२२४/प्र.क्र.६५/सेवा-१ 

प्‌. याकरिता संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, संबंधित 
आहरण व संवितरण अधिकारी व नियंत्रक अधिकारी (लेखा विभाग) यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०४२२१७०३४९१८१८ असा आहे. हा शासन 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by GANGADHAR MAHAJAN GAIKWAD 
GA N GA D H A R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0d38ef6405f5cae15731340f134ce56f50e939ba034b962c3 
MAH AJAN 17c¢33ce102270d0, postalCode=400032, st=M. hi 
I Number=SEEEAD 1 9AOEF3D2434AFCCB36079E80E7EDESA4S 
017EC3297470E90AE602404B, cn=GANGADHAR MAHAJAN 
GAIKWAD _ 
Date: 2024.04.22 17:18:15 +05'30' 


(गंगाधर महाजन गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. सर्व संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर / मुंबई / पुणे. 

२. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांचे आहरण व संवितरण अधिकारी व नियंत्रक अधिकारी (लेखा विभाग). 

३. श्रीमती निता दिलीप ठाकरे, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, गडचिरोली. 

४. श्री. देवेंद्र सखाराम पवार, अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

५. श्री. शामराव पांडुरंग कुंभार, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर. 

६. श्रीमती संध्या जयप्रकाश सापटणेकर, अधीक्षक अभियंता, मुंबई बांधकाम मंडळ, चेंबूर, मुंबई. 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई. 

१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय,................ 

१२. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 

१३. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
१४. सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. उप सचिव (सेवा-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. कार्यासन अधिकारी (आस्था-२ / रोखशाखा), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७. निवडनस्ती / कार्यासन, सेवा-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


